औरंगाबाद महसुली विभागात नामसाधर्म्याचा 
फायदा घेऊन अनुसूचित जमातीची बोगस जात 
प्रमाणपत्रे, पडताळणी समितीचे बनावट वैधता 
प्रमाणपत्रे प्राप्त करणे इ. ची चौकशी करण्यासाठी 
गठीत करण्यात आलेल्या fears चौकशी 
समितीच्या अहवालावर करावयाच्या कार्यवाहीचे 
संनियंत्रण करण्यासाठी समिती गठीत 
करण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एसटीसी-२०१६/प्र.क्र.६१/का.१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - २६ जुले, २०१९ 
वाचा : आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसटीसी २०१६/प्र.क्र. ६१/का १० 
दिनांक १ जुले, २०१६ व १७ सप्टेंबर, २०१६. 
प्रस्तावना :- 


नांदेड जिल्ह्यामध्ये तसेच संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये नामसाधर्म्याचा फायदा घेऊन सरकारी 
अभिलेख्यांमध्ये फेरफार करुन अनुसूचित जमातीची बोगस जात प्रमाणपत्रे तसेच अवैध मार्गाने अनुसूचित 
जमातीची बनावट जात प्रमाणपत्रे व बनावट पडताळणीचे आदेशा, न्यायालयाचे बनावट निर्णय तयार 
करण्याच्या गंभीर तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या होत्या. सदर बाबी विचारात घेवून तसेच दिनांक ६.४.२०१६ 
रोजी संपन्न झालेल्या महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ४९ व्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या 
निर्णयाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग दि. ०१.०७.२०१६ व दि. १७.०९.२०१६ अन्वये 
औरंगाबाद महसुल विभागात नामसाधर्म्याचा फायदा घेऊन अनुसूचित जमातीची बोगस जात प्रमाणपत्र, 
पडताळणी समितीची बनावट वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करणे इत्यादींची सखोल तपासणी करण्यासाठी विभागीय 
आयुक्‍त, औरंगाबाद महसुल विभाग, औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाळी fears तपासणी समिती गठीत 
करण्यात आली. सदर समितीने त्यांचा अहवाल शासनास सादर केलेला आहे. सदर विशेष तपासणी 
समितीने त्यांच्या अहवालामध्ये निर्गमित करण्यात आलेली बोगस जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्याची, सदर 
प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी शालेय व महसुली नोंदीमध्ये फेरफार, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र 
तपासणीचे बनावट आदेश, सदर प्रमाणपत्र धारक व्यक्‍तीने प्राप्त करुन घेतलेले सर्व लाभ काढून घेणे, 
चुकीच्या पध्दतीने प्रमाणपत्र देणे यासाठी जबाबदार अधिकारी कर्मचारी तसेच खाजगी व्यक्तींवर कारवाई 
करण्याची शिफारस केलेली आहे तसेच काही उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. विशेष तपासणी समितीच्या 
अहवालामध्ये केलेल्या शिफारशींवर करावयाच्या कारवाईचे संनियंत्रण करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव/प्रधान 
सचिव, महसुल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
यानुषंगाने शासनाने आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे - 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-२०१६/प्र.क्र.६१/का.१० 


शासन निर्णय: 

औरंगाबाद महसुल विभागात नामसाधर्म्याचा फायदा घेऊन अनुसूचित जमातीची बोगस जात 
प्रमाणपत्र, पडताळणी समितीची बनावट वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करणे इत्यादींची सखोळ तपासणी 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद महसुल विभाग, औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात 
आलेल्या विशेष तपासणी समितीच्या अहवालामध्ये करण्यात आलेल्या शिफारशी/उपाय योजनांच्या 
अनुषंगाने विविध विभागांमार्फत करावयाची कार्यवाहीचे संनियंत्रण करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव/प्रधान 
सचिव, महसुल यांच्या अधक्षतेखाली खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


१ अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, महसुल अध्यक्ष 
२ प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण सदस्य 
३) प्रधान सचिव, गृह विभाग सदस्य 
४ प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग सदस्य 
५) प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य 
६ प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण सदस्य 
७ आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे सदस्य सचिव 


सदर समिती विशेष तपासणी समितीच्या अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारशी व प्रस्तावित 
उपाययोजना यांच्या अनुषंगाने विविध विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचे संनियंत्रण करेल. 
समितीला अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांचे अधिकारी, तज्ञ किंवा संस्थांना समितीच्या 
बैठकीसाठी आमंत्रित करता येईल. 


सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥959॥[॥8.9०५.॥१ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०७२९१४५४५३१५२४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ti 
i 100032, st=Maharashtra, 
}38c7a03791 7ccf1f24d8ca684b65640df 


6372९0 icAdfc, 
serial INumber=e7 1 4bbcd4d43c6782884c7e7a209 1f9F 1 edc1d97e 
O p a fa 0 h 0 e bbb542c48b98"b8c8bdd6cf4, cn=Laxmikant Gopalrao Dhoke 


(ल. गो. ढोके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा.विधीमंडळ सदस्य 


र ७ हट. टॉड जी 


Cc 
ae 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-२०१६/प्र.क्र.६१/का.१० 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, महसुल विभाग 

प्रधान सचिव, गृह विभाग 

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, 

प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास 

सर्व सह आयुक्‍त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती 
सर्व अध्यक्ष, अनुसूचित जाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती 

सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

सर्व कार्यासने, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती. 


YS Ee wee कळल 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 


क. अ क Niwa LeU LSU SS Sl a ele “कळक 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


